महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन व 
वेतन बाबीकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या 
कालावधीकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- राअआआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ एप्रिल, 2023. 
2) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.राअआ २०२३/ प्र.क्र.५७/ का.९, 

दि.२१.४.२०२३. 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.राअआ २०२३/ प्र.क्र.५७/का.९, दि.४.५.२०२३. 
8) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.राअआ २०२३/ प्र.क्र.५७/का.९, दि.२८.६.२०२३ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभागक क्र.राअआ २०२३/ प्र.क्र.५७/का.९, दि.२७.७.२०२३ 
६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/ २०२३-२४, 

दि.०६/१०/२०२३ चे पत्र व सहपत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या 
बाबीकरीता माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ चे वेतन व वेतनावरील बाबीकरीता अनुदान उपलब्ध 
करून देण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील पत्र व सहपत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत निधीपैकी बीम्स प्रणालीवरील उपलब्ध निधी मधून महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व वेतनबाबीकरीता 
माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग 2234 ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण रू.९२,०९,०००/- 
(अक्षरी रुपये ब्याण्णव लक्ष नऊ हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार सद्यस्थितीत वेतन या बाबीकरीता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या ५६ % च्या मर्यादेत 
म्हणजेच एकूण रू.५१,५७,०४०/- (अक्षरी रूपये एकावन्न लक्ष सत्तावन्न हजार चाळीस फक्त) इतका निधी बिम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२१.४.२०२३ अन्वये, 
रू.९,२०,९००/-, शासन निर्णय दिनांक ४.५.२०२३ अन्वये ९,२०,९००/-, शासन निर्णय दिनांक २८.६.२०२३ 
अन्वये रू.३,६८,३६०/- तसेच शासन निर्णय दिनांक २७ जुले, 2023 अन्वये, रू,१५,००,५१३/- असे एकूण 
रू.३७,१०,६७३/- एवढे अनुदान आयोगास वितरीत करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच सद्यस्थितीत 
रू.१४,४६,३६७/- एवढे अनुदान बिम्स प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. आयोगाने संदर्भ क्र.६ च्या 
पत्रान्वये आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ चे वेतन या बाबीकरीता 
रू.१७,५९,८४२/- (अक्षरी रुपये सतरा लक्ष एकोणसाठ हजार आठडो बेचाळीस फक्त) एवढा निधी वितरीत करावा 
अशी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेले रू.१४,४६,३६७/- (अक्षरी रू.चौदा लक्ष 
सेहेचाळीस हजार तिनशे सदुसष्ट फक्त) एवढा निधी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता एकूण रू रू.१४,४६,३६७/- (अक्षरी 
रू.चौदा लक्ष सेहेचाळीस हजार तिनशे सदुसष्ट फक्त) इतके अनुदान “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या उद्दिष्टाखाली खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्या आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपश्लीलवार माहिती सादर 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. तपश्ीलवार। सन २०२३-२४ | सन २०२३-२४या | बिम्स प्रणालीनुसार माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते 
लेखाशीर्ष साठी आर्थिकवर्षात | उपलब्ध अनुदान डिसेंबर, २०२३ चे वेतन व 
अर्थसंकल्पीत | वितरीत करण्यात (रुपये) गील बाबींकरीता 
अनुदान (रुपये) आलेला निधी वितरीत करावयाचा निधी 
(रूपये) (एकूण रूपये) 
pa 2 3 PB 4 & 
षी ३६,सहायक | रु.९२,०९,०००/ | रू.३७,१०,६७३/- | रू.१४,४६,३६७/- रू.१४,४६,३६७/- 
अनुदाने - 
(वेतन) 
एकूण | रु.९२,०९,०००/ | रू.३७,१०,६७३/- | रू.१४,४६,३६७/- रू.१४,४६,३६७/- 
(अक्षरी रुपये चौदा लक्ष 
एकूण ळीस हजार fat 
ष्ट फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र.५७/का-९ 


प्रति, 


8. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरीता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२३-२४ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या 
कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत 
करण्यात आलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या 
निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र Utilization Certificate शासनांस सादर करावे. 
तसेच संदर्भ क्र. (१) मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 
प. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
Ge “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/ 
प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता 
करण्याच्या अटीस अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०१११०९५६३५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ककि विणला 
DADASAHEB ANDHARE >> a 
(प्र. दा. अंधारे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७ , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


